मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत विभाग व 
उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील दिनांक ०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र.सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.०३.२०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१९/प्र.क्र.३७/जवि, दि.१९.१०.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/४०५, दि.१३.०२.२०२० 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४२ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत किंवा संबंधित 
कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) 
(४७०१ आय १६२” व " मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा- 
यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९” या 
लेखाशिर्षाखाळील खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक 92.02.2020 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००३१९१८१५००१०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. 
dia Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S = 
Amruta Ajit क Government Ol 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Inamdar a 


Date: 2020.03.19 18:18:11 +05'30' 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 

अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जळलसंपदा विभाग, पुणे 
ज.वि.संग्रहार्थ 


AN 
व “ओह OU NSC Es 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


शासन ज्ञापन क्रमांक- सीओई २०२०/प्र.क्र.२८/ज.वि. दि.१९.०३.२०२० चे 


विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र पदनाम अ.अ का.अ. का.अ का.अ का.अ. उजनी | का.अ. म्हैसाळ | का.अ का.अ एकूण 
उभारणी टेंभू विद्युत (विवया) | ताकारी विद्युत | जलविद्युत व जलविद्युत | विद्युत व उभारणी उभारणी 
मडळ, उ.सि.वि. (विवया) उ. सिं. | उपसा सिंचन विभाग  ।यांत्रिकी विभाग (विवयां) | विभाग 
कोल्हापूर | ओगलेवाडी वि., सांगळी | संकल्पचित्र इंदापूर ।विभाग,सांगळी 'क्र.१अलोरे ।(विवयां) क्र.३ 
विभाग कोल्हापूर कोयनानगर 
| a | २ ३ 1 ४ 5 द a ८ ९ | 9 ० ।_११_ | १ 
| of | q | Heat अभियंता (विवयां) po | Poo | od q pod q | et | q a q po Poo | ०५ 
०२ | उप अभियंता (विवयां) po | 02 ०४ ०४ ०४ ०४ | बे | २ २१ 
०३ | क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ po | ०५ १६ ०४ १६ | 3% | 2 प GQ 
०४ | विभागीय लेखापाल 1 --__ se es ee 08 
०५ । प्रथम लिपीक | 0d | Po | od Po ._ पे | pod PF | Poo | ०४ 
०६ ।भांडारपाल/सहा.भांडारपाल po | 10१ | १ | od q Poo fod q Poo | poo Poo | 03 
०७ | वरिष्ठ लिपीक po | ०२ oy ०२ ०८ og २ 3 39 
०८ ।लघुलेखक 1 - | - | -| 1 - 10१ | -- | en 
०९ ।लिपीक- > ०५ १३ ०७ 16 3 3 ae ५८ 
टंकलेखक/टंकलेखक 
| do | ० | संगणक po Po Po Poe | od | q Poo po po | of | q 
| aa | १ | भांडारपाल | = | Po weil Po - ea q Poo po poo | of | १ 
१२ । सहाय्यक आरेखक Se -|_0१__ | 0१ | 0२ |. 0१ | --__|-- 0६ 
१३ ।अनुरेखक | 0d | pod pod ०२ ०३ ०२ 2 Poa १३ 
१४ ।वाहन चालक po | pod 02 pod ०४ ०३ PF -- | po | aa | 
१५ | विद्युत यांत्रिकी | --__ | 0१ | --__ | --_|- | ०७ ee -- | 0८ 
१६ | वीजतंत्री po - | Po ०२ Po १२ poo po poo | १४ 
१७ । तारतंत्री Po - | oF | 0१ | -- | - 88 Po TO 
१८ । दप्तरी | 09 | po po Po po po fo fo p09 | 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


१९. | नाईक a Ce 5.” आक ee की 15 [:) 
२० | शिपाई/चपराशी ०३ ०७ ०३ 1 १ |. 0९ | -- | 5६ ३९ 
२१ ।चौकीदार pod | od Po ०४ ०४ a अ... | poo | ।_११_ | 

एकूण २३ 48 २५ ८८ ६७ a १८ २९५ 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


Amruta Ajit 
Inamdar 


DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 

Date: 2020.03.19 18:18:25 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 
शासन ज्ञापन क्रमांक सीओई २०२०/प्र.क्र.२८/ज.वि. दि.१९.०३.२०२० चे 


विवरणपत्र -२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


(दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.८.२०२०) 


अक्र कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ,कोल्हापूर 
| श्री. परशराम महादेव घसारी सहाय्यक दि.३०/०९/२०२० 
भांडारपाल 
एकूण = | 
२) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
शिडी श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/१२/२०२४ 
२ श्री.विठठल रावजी चाळके तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/१०/२०२१ 
३ श्री.चंद्रकांत HX भालेराव मजूर दि.३०/०६/२०२० 
एकूण 3 
3) उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर 
1१ श्री. भागवत भिवाजी गायकवाड चौकीदार दि.३०/०६/२०२३ 
एकूण | 2? | 
४) कार्यकारी अभियंता,म्हेसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगली 
| 9 श्री.सुनिल धोंडू पवार तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०३/२०२२ 
२ श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०५/२०२३ 
3. श्री.दगडू सदाशिव कदम वाहन चाळक । दि.३१/०५/२०२२ 
8 | ALAS बाबूराव सोलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
५ _ ।श्री.गोविद गणपती माने मीटर वाचक दि.३१/१२/२०२१ 
एकूण ०५ 
५) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१, अलोरे 
।_१_ | GPR उमाजी लोकरे वाहनचालक दि.३१/०५/२०२१ 
२ | fern सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
३  ।नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
४ ।ठारद नारायणकदम कातारी दि.३१/१०/२०२१ 
५ _ श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
६ ।रविद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
७ ।प्रभाकर विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/०५/२०२३ 
८  ।यडवावंत रामचंद्र वरेकर तारतंत्री दि.३१/०५/२०२२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


eee 


९ सुरेश बाबू ets तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
| 90 | संभाजी पांडूरंग TTS तारतंत्री दि.३१/०७/२०२१ 
।_११_ |मकबुल फकीर शोख तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
१२ | रमेश महादेव सुतार यांत्रिकी दि.३१/१०/२०२१ 
१३ । हिंदूराव किसन डोंगरे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३०/०६/२०२१ 
१४ सुभाष दत्तात्रय कुराडे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/३/२०२१ 
१५ ।विश्वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३०/०६/२०२३ 
१६ ।राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०७/२०२३ 
१७ ।बजरंग शांकर जाधव तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०३/२०२५ 
१८ ।वसंत रामचंद्र सुतार तांत्रिक मदतनीस ।|।दि.३०/०६/२०२१ 
१९ ।महामूद हसन शोख तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०१/२०२७ 
२० ।अनिल भाऊ पवार तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२२ 
२१ ।दाजी पांडूरंग लाड तांत्रिक मदतनीस ।दि.२८/०२/२०२१ 
२२ रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२६ 
२३ ।मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२४ 
२४ ।दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस ।दि.३०/११/२०२० 
२५  |श्रीमती शारदा वसंत चव्हाण स्वच्छक दि.३१/०५/२०२२ 
२६ | नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 

एकूण २६ 

६) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग (विवयां) क्र.३,कोयनानगर 
a युसुफ महमंद सय्यद मदतनीस दि.३१/१२/२०२२ 
२ दिलीप महादेव नरसाळे कारकून दि.३१/०१/२०२३ 
३ सिताराम तुकाराम पुजारी कनिष्ठ यंत्र दि.३१/०३/२०२१ 
कारागिर 

8 हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/०५/२०२३ 
५ विठोबा रामू कदम मजूर दि.३१/०५/२०२२ 
६ दिपक यदू चव्हाण पहारेकरी दि.३०/६/२०२१ 

एकूण ०६ 

एकूण ४२ 

Amruta Ajit दो 
Inamdar Date 2020.08.19 18:18:38 +0530" 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


